उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेली 
सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये 
तसेच स्वायत्त संस्थाचे लेखापरिक्षण 
करण्याकरीता लेखापरीक्षकांचे पॅनेल 
नेमण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: लेखाप/२०२३/प्र.क्र.३४/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- १) संचालक, उच्च शिक्षण (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचे दि.१८.०८.२०२३ रोजीचे पत्र. 
२) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६. 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलम ८(८) मध्ये पुढीलप्रमाणे तरतूद आहे :- 
राज्य शासनास, त्यास योग्य वाटेल अशा ठराविक कालांतराने विद्यापीठ, महाविद्यालय, प्रशाळा किंवा 
परिसंस्था यांची नियमितपणे चाचणी लेखापरिक्षा किंवा संपूर्ण लेखापरिक्षा करता येईल” सबब, उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेली सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये तसेच सर्व स्वायत्त संस्थाचे 
लेखापरीक्षण करण्याकरीता लेखापरीक्षकांचे पॅनेल नेमण्यासाठी, पात्र पॅनेलची शिफारस शासनास सादर 
करण्याकरीता संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात आले होते. त्यासअनुसरुन 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत निकष, अटी व शार्ती निश्चित करुन ई-निविदेद्वारे 
प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. सदर प्रस्तावाची छाननी समितीद्वारे छाननी करुन सनदी लेखापालांचे पॅनेल 
तयार करण्यासाठी प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेली सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये तसेच स्वायत्त संस्थाचे 
लेखापरीक्षण करण्याकरीता लेखापरीक्षकांचे पॅनेल नेमण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलम ८(८) मधील तरतूदीस अनुसरुन उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेली सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये तसेच स्वायत्त संस्थाचे 
लेखापरिक्षण करण्याकरीता खालील लेखापरीक्षकांच्या पॅनेलला मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पॅनेलचे नावे पत्ता 

1 । . | मे.एस.के.पटोडिया सुनिल पटोडिया टॉवर, श्री शाकंभरी कॉर्पोरेट पार्क, जे.बी. नगर, 
अंधेरी पूर्व, मुंबई ४०००९९. 
संपर्क क्र.०२२/६७०७९४४४ 

२. | मे.बोरकर व मुजुमदार २१/१६८, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर नेहरु रोड, 
वाकोला, सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई ४०००५५. 
संपर्क क्र.९८२१०४१८१० 

३. | मे.टिबरवाल चंद १००१, सुमेर प्लाझा, मरोळ AR रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई 
४०००५९. 
संपर्क क्र.७२०८८२५१२५ 


झासन निर्णय क्रमांकः लेखाप/२०२३/प्र.क्र.३४/विशि-२ 


२. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ कलम ८ (८) मधील तरतूदीनुसार उच्च व तंत्र शिक्षण 

विभागाच्या अधिनस्त असलेली सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये तसेच स्वायत्त संस्थाचे 
लेखापरीक्षण करण्याचे राज्य शासनाकडून आदेश देण्यात येतील, त्यावेळी त्यांनी उक्त ०३ फर्मसोबत 
शुल्कासंदर्भात वाटाघाटी करुन ठरविण्यात आलेले शुल्क अदा करावेत व लेखापरिक्षणासंदर्भात उचित 
कार्यवाही करावी. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१११५३४०१२००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SHARAD SARJERAO KOKATE 
S H A RA D ) DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=be7c662076305763361521944ed5ba258ae7d29f78 


SARJERAO ne 
KOKATE eal 
(शरद कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२) कुलगुरु, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 
३) आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष. 
४) सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण. 


Cc 


4 


mm 


प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ. 

उपसचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 

११) महाव्यवस्थापक (प्रशासकीय), महाराष्ट्र राज्य विद्याशाखा, विकास अकादमी, पुणे. 

१२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१३) महालेखापाल, (लेखापरीक्षण) - १/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१४) सर्व सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 


(२ S 


) 
) 
) 
) 
) मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


vo 


१५) सर्व अधिदान व लेखा अधिकारी. 

१६) नियोजन विभाग, (का-१४७१) मंत्रालय, मुंबई. 

१७) वित्त विभाग, (व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८१२//) मंत्रालय, मुंबई. 

१८) निवडनस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


